RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - क 


भाग 


वर्ष २, अंक ३७ 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०१६- जानेवारी ४ , २०१७ / पौष ८-१४ , शके १९ ३८ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


[ पृष्ठे ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


जिल्हाधिकारी 

कार्यालय, 

ठाणे ( पुरवठा 

विभाग ) 


वाचले . - १. केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ऑर्डर , १ ९ ७० . 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक एफनं पी- २००१२/ २ / २०१६ / पीपी , दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ . 
३. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल. १०१५ /प्र.क्र . २२६ / नापु -२७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६. 
४. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल . २०१६/ प्र.क्र . ४५ / नापु -२७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ . 
५. या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ . 
६. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १३०० / ६४८०/ प्र.क्र . १००० / नापु -२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ . 
७. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १५११ / ३०८२ / प्र.क्र . ३०५ / नापु-२७, दिनांक १० जुलै २०१३. 
८. शासन परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६५ , दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ . 
९ . कार्यालयीन मंजूर टिपणी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६. 


अधिसूचना 


क्रमांक पुरवठा / का.१/ टे-३/ केईआर / दर/ कावि -११ / २०१६.- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्राने केंद्र 
शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ 
तारखेस ) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रती लि . २५ पैसे इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रती लि . २३ पैसे 
( अधिक मुल्यवर्धीत कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेबाबत राज्य शासनास कळविले आहे 
व राज्य शासनाने उपोद्घातातील क्र . ३ च्या पत्रान्वये शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरामध्ये सुधारणा 
केलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ. क्र . ४ च्या शासन निर्णयान्वये घाऊक केरोसिन वितरकांच्या कमिशनमध्ये वाढ केलेली आहे. 


( १ ) 


भाग चार - क 


-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २ ९, २०१६ - जानेवारी ४ , २०१७/ पौष ८-१४, शके १ ९ ३८ 


त्याअर्थी, उपोद्घातातील अ. क्र . १ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घरगुती वापराचे घाऊक 
व किरकोळ केरोसीन विक्रीचे दर दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणे करिता खालीलप्रमाणे 
अधिसूचित करत आहे : 


अ.क्र . 


तालुका 


घाऊक दर 


किरकोळ 


विक्री दर 


विक्री दर 


( प्रति १ 
लिटर 


केरोसीनचा 
निव्वळ दर 

( प्रति १ 
किलोलिटर 
रु . पैसे ) 
( ३ ) 


मूल्यवर्धित 
कर ३ टक्के 
प्रमाणे ( प्रति १ 
किलोलिटर 
रु . 

पैसे ) 
( ४ ) 


एकूण घाऊक 

एकूण घाऊक 
विक्री दर ( मूल्य 
वर्धित करासह ) 

( मूल्यवर्धित करासह ) 
( प्रति १ किलोलिटर ( प्रति २० लिटर 
रु . पैसे ) 

रु . 
( ५ ) 

( ६ ) 


रु . पैसे ) 


पैसे ) 


( २ ) 


( ७ ) 


१ 


ठाणे 


१६६१७.९ ६ 


४ ९ ८.५४ 


१७११६.५० 


३४२.३३ 


१७.५८ 


२ 


उल्हासनगर 


१६७६३.५ ९ 


५०२.९ १ 


१७२६६.५० 


३४५.३३ 


१७.७३ 


३ 


कल्याण 


१६७१५.०५ 


५०१.४५ 


१७२१६.५० 


३४४.३३ 


१७.६८ 


४ 


अंबरनाथ 


१६७६३.५ ९ 


५०२.९ १ 


१७२६६.५० 


३४५.३३ 


१७.७३ 


५ 


भिवंडी 


१६६७६.२१ 


५००.२९ 


१७१७६.५० 


३४३.५३ 


१७.६४ 


६ 


मुरबाड 


१६८८०.१० 


५०६.४० 


१७३८६.५० 


३४७.७३ 


१७.८५ 


७ 


शहापूर 


१६८६०.६८ 


५०५.८२ 


१७३६६.५० 


३४७.३३ 


१७.८३ 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी , ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २ ९, २०१६ - जानेवारी ४ , २०१७/ पौष ८-१४ , शके १९ ३८ 


३ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे ( पुरवठा विभाग) 


वाचले . - १. केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ऑर्डर , १९ ७० . 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक एफनं पी -२००१२ / २ / २०१६/ पीपी, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ . 
३. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल . १०१५ /प्र.क्र . २२६/ नापु-२७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६. 
४. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल . २०१६ / प्र.क्र . ४५ / नापु-२७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६. 
५. या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ . 
६. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १३०० / ६४८० / प्र.क्र . १००० / नापु-२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ . 
७. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १५११/ ३०८२ /प्र.क्र . ३०५ / नापु-२७, दिनांक १० जुलै २०१३. 
८. शासन परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६५ , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ . 
९. मा . जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील आदेश क्र . पुरवठा / का -१ / टे-३ / केरोसिनदर / कावि ६७२/२०१६ , 

दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ . 
१०. कार्यालयीन मंजूर टिपणी, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


. 


~ 


अधिसूचना 
क्रमांक पुरवठा / का .१ / टे-३ / केईआर / दर / कावि -१२ / २०१६.- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्राने के 
शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ 
तारखेस ) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रती लि . २५ पैसे इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रती लि . २३ पैसे 
( अधिक मुल्यवर्धीत कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेबाबत राज्य शासनास कळविले आहे 
व राज्य शासनाने उपोद्घातातील क्र . ३ च्या पत्रान्वये शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरामध्ये सुधारणा 
केलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उपोद्घातातील अ . क्र . ९ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , जलसिंग वळवी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घरगुती वापराचे 
घाऊक व किरकोळ केरोसीन विक्रीचे दर दिनांक १ डिसेंबर २०१६ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणे करीता 
खालीलप्रमाणे अधिसूचित करत आहे : 
अ.क्र . तालुका घाऊक दर 

किरकोळ 
केरोसीनचा मूल्यवर्धित 

एकूण घाऊक 

एकूण घाऊक 
कर ३ टक्के 
( प्रति १ प्रमाणे ( प्रति १ वर्धित करासह ) 

( मूल्यवर्धित करासह) लिटर 
किलोलिटर किलोलिटर ( प्रति १ किलोलिटर ( प्रति २० लिटर रु . पैसे ) 
पैसे ) रु . 

रु . 

पैसे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 
ठाणे १६८६०.६८ 

५०५.८२ १७३६६.५० ३४७.३३ 

१७.८३ 
उल्हासनगर १७०१६.०२ 

५१०.४८ १७५२६.५० 

३५०.५३ 

१७.९९ 
३ कल्याण १६ ९ ६७.४८ 

५० ९ .०२ १७४७६.५० 

३४ ९ .५३ 

१७.९ ४ 
अंबरनाथ १७०१६.०२ 

५१०.४८ १७५२६.५० ३५०.५३ 

१७.९९ 
५ भिवंडी १६९१८.९ ३ 

५०७.५७ १७४२६.५० ३४८.५३ 

१७.८ ९ 
६ मुरबाड १७१३२.५२ 

५१३.९ ८ १७६४६.५० 

३५२.९ ३ 

१८.११ 
शहापूर १७११३.११ 

५१३.३ ९ १७६२६.५० ३५२.५३ 

१८.० ९ 


विक्री दर 
( प्रति १ 


निव्वळ दर 


विक्री दर ( मूल्य 


विक्री दर 


रु . 


पैसे ) 


रु . पैसे ) 


१ 

२ 


४ 


७ 


दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


जलसिंग वळवी , 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , ठाणे . 


भाग चार - क 


-२ 


४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९, २०१६ - जानेवारी ४ , २०१७/ पौष ८-१४, शके १९ ३८ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे 

( पुरवठा विभाग ) 


वाचले. - १. केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ऑर्डर , १९ ७० . 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक एफनं पी- २००१२/ २/ २०१६ / पीपी, दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१६ . 
३. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल . १०१५ / प्र.क्र . २२६/ नापु-२७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६. 
४. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल. २०१६ / प्र.क्र . ४५ /नापु-२७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६. 
५. या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक १ डिसेंबर २०१६. 
६. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १३०० / ६४८० / प्र.क्र . १००० /नापु -२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२. 
७. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १५११/ ३०८२ /प्र.क्र . ३०५ / नापु-२७, दिनांक १० जुलै २०१३ . 
८. शासन परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६५, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ . 
९ . मा . जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील आदेश क्र . पुरवठा / का -१/ टे-३/ केरोसिनदर / कावि ६७२/२०१६ , 

दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ . 
१०. कार्यालयीन मंजूर टिपणी, दिनांक १४ डिसेंबर २०१६. 


~ 


अधिसूचना 
क्रमांक पुरवठा / का .१ / टे-३ / केईआर/ दर / कावि -१२ / २०१६.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्राने केंद्र 
शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ 
तारखेस ) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रती लि . २५ पैसे इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रती लि . २३ पैसे 
( अधिक मुल्यवर्धीत कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेबाबत राज्य शासनास कळविले आहे 
व राज्य शासनाने उपोद्घातातील क्र . ३ च्या पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरामध्ये सुधारणा केलेली 
आहे. त्यामुळे सार्वजनिक , वितरण व्यवस्थेतील केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी उपोद्घातातील अ . क्र . ९ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , जलसिंग वळवी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घरगुती वापराचे 
घाऊक व किरकोळ केरोसीन विक्रीचे दर दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणे करीता 
खालीलप्रमाणे अधिसूचित करत आहे : 
अ.क्र . तालुका 

घाऊक दर 

किरकोळ 
केरोसीनचा मूल्यवर्धित 

एकूण घाऊक 

एकूण घाऊक 
कर ३ टक्के 

विक्री दर ( मूल्य 
( प्रति १ प्रमाणे ( प्रति १ 

वर्धित करासह ) 

( मूल्यवर्धित करासह ) लिटर 
किलोलिटर किलोलिटर ( प्रति १ किलोलिटर ( प्रति २० लिटर रु . पैसे ) 
रु . पैसे ) रु . 

रु . पैसे ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ७ ) 
ठाणे १७११३.११ 

५१३.३ ९ १७६२६.५० ३५२.५३ 

१८.० ९ 
उल्हासनगर १७२५८.७४ 

५१७.७६ १७७७६.५० ३५५.५३ 

१८.२४ 
३ कल्याण १७२१ ९.९ ० 

५१६.६० १७७३६.५० ३५४.७३ 

१८.२० 
अंबरनाथ १७२५८.७४ ५१७.७६ १७७७६.५० 

३५५.५३ 

१८.२४ 
भिवंडी १७१७१.३६ 

५१५.१४ १७६८६.५० ३५३.७३ 

१८.१५ 
६ मुरबाड १७३७५.२४ 

५२१.२६ १७८ ९ ६.५० ३५७.९ ३ 

१८.३६ 
शहापूर १७३५५.८३ 

५२०.६७ १७८७६.५० ३५७.५३ 

१८.३४ 


विक्री दर 
( प्रति १ 


निव्वळ दर 


विक्री दर 


पैसे ) 


रु . पैसे ) 


१ 

२ 


४ 


७ 


दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ . 


जलसिंग वळवी, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २ ९, २०१६ - जानेवारी ४ , २०१७/ पौष ८-१४ , शके १९ ३८ 


G 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


NOTIFICATION 


PART I 


No. PL (APP )/Steno/2016/7656-6865.- Smt. Shailaja Shrikant Halkude , candidate at Sr. No. 
21 on the Wait List of Personal Assistant , prepared by the High Court, Bombay and presently 
working as Stenographer (Higher Grade ) on the establishment of the Court of Small Causes , 
Mumbai, is hereby appointed as " Personal Assistant” in the Pay Band of Rs. 15,600–39,100 and 
Grade Pay of Rs. 5,400 , on the establishment of the High Court , Original Side , Bombay w.e.f. 
the date she assumes charge of the said post, purely on temporary and ad -hoc basis , on the 
conditions mentioned in Part III of this order . 


PART II 


Smt. Kavita Pravin Tayade , candidate at Sr. No. 22 on the Wait List of Personal Assistant, 
prepared by the High Court, Bombay and presently working as Stenographer (Higher Grade ) 
on the establishment of the High Court , Appellate Side, Bombay , is hereby appointed as 
“ Personal Assistant” in the Pay Band of Rs. 15,600–39,100 and Grade Pay of Rs. 5,400 , on the 
establishment of the High Court, Appellate Side, Bombay, w.e.f. the date she assumes charge 
of the said post, purely on temporary and ad -hoc basis in the vacant post of Personal Assistant 
(sent on deputation ), on the conditions mentioned in Part III of this order. 


PART III 


Conditions : 


1. their appointments if continued , shall be on probation for a period of two years or 
until an order declaring them to have satisfactorily completed the probation period is made 
by the Appointing Authority , whichever is later. During the probation period , their services 
are liable to be terminated without notice and without assigning any reason . 


2. their appointments , shall be subject to the Bombay High Court Appellate Side Service 
Rules, 2000 /Bombay High Court Original Side Service Rules , 2002 and such other rules/circulars 
as may be issued form time to time by the High Court . 


3. they will have to deposit one month s basic pay in lieu of one month’s notice , in case , 
they tender resignation without giving prior notice . 


4. Smt. Kavita Pravin Tayade is liable to be discharged at any time if Personal Assistant 
sent on deputation is repatriated. 


By order and in the name of the Honourable the Chief Justice , 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 24th November 2016 . 


MANGESH S. PATIL , 

Registrar General. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९, २०१६ - जानेवारी ४ , २०१७/ पौष ८-१४, शके १९ ३८ 


MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 


Amendment to the Rules of Procedure 


No. ROP /2016 /II. — In exercise of its functions as stipulated under Article 320 of the 
Constitution of India , the Maharashtra Public Service Commission hereby makes the following 
rules further to amend the Maharashtra Public Service Commission Rules of Procedure , 2014 , 
namely : 


1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Public Service Commission Rules of 
Procedure (Amendment), 2016 . 

( 2 ) These rules shall be deemed to have come into force on 31st May 2016 . 


2. In rule 10 of the Maharashtra Public Service Commission , Rules of Procedure, 2014 . 

( 1) In clause (a ) of sub -rules (8 ), for the words “ or up to the publication of subsequent 
advertisement” the words " or till the declaration of result of subsequent competitive 
Examination ” shall be substituted . 
( 2 ) for clause (6 ) of sub -rule (8 ), the following shall be substituted , namely : 

“ (6 ) (i ) In case of Direct Recruitment, the reserve list (waiting list ) shall be 
operative for the period of one year from the date of declaration of the result or till 
the declaration of result of the subsequent recruitment process for the same post, 
whichever is earlier : 


Provided that, the reserve list (waiting list), for the teaching posts such as Assistant 
Professor , Associate Professor and Professor under the Medical Education and Drugs 
Department of the Government shall be operative for the period of two years from the 
date of declaration of result or till declaration of result of the subsequent recruitment 
process for that post, whichever is earlier . 

( ii) In case of Limited Departmental Competitive Examination , the reserve list 
(waiting list) shall be operative for the period of one year from the date of declaration 
of the result or till declaration of the result of the subsequent Examination for the 
same post whichever is earlier ” . 

( 3 ) after clause (6 ) of sub - rule (8 ) so substituted , the following shall be added , 
namely : 

" (c) While calculating the period of operation or period of validity of the reserve 
list (waiting list ) under clause (a ) or sub - clauses (i) and (ii ) of clause (b ) of this sub 
rule , the period for which any order of court or tribunal staying the operation of the 
result or restraining the appointment, shall be excluded ”. 


PRADEEP KUMAR , 

Secretary , 
Maharashtra Public Service Commission , 

Mumbai. 


Mumbai , 
dated 28th December 2016 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


